अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शौक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून ट्रस्टच्या नावात बदल 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.३४/तांशि-४, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ जुले, २०२१ 


वाचा : १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.वेस्टर्न/१- 

७०१४६३२२९६/२०२०/ईओए/कोरिजेन्डम-३, दि.२३/०९/२०२०. 

२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.वेस्टर्न/१- 
७००५८५४२७५/२०२०/ईओए/कोरिजेन्डम-१, दि.२३/०९/२०२०. 

३) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.वेस्टर्न/१- 
७०१४२३६५२३/२०२०/ईओए, दि.३०/०४/२०२०. 

x) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.वेस्टर्न/१- 
७०१०८७५८८९/२०२०/ईओए, दि.३०/०४/२०२०. 

५) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.वेस्टर्न/१- 
७००९९२८२६४/२०२०/ईओए/कोरिजेन्डम-१, दि.२३/०९/२०२०. 

६) फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे क्र.निरंक, दि.१०/०४/२०२० 

७ संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ट्रस्टनावबदल/२०२०/३१, 

दिनांक १३/०१/२०२१. 


प्रस्तावना : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या उपरोक्‍त नमूद अ.क्र. १ 
ते ५ येथील पत्रांन्वये व फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या वर नमूद 
अ.क्र. ६ येथील दि.१०.०४.२०२० च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांनी त्यांच्या वर नमूद अ.क्र. ७ येथील दि.१३.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून डॉ.डी.वाय.पाटील विद्या प्रतिष्ठान सोसायटी, 
पुणे या ट्रस्टचे नाव डॉ.डी.वाय.पाटील युनिटेक सोसायटी, पुणे असे करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२०-२१ पासून डॉ.डी.वाय पाटील विद्या प्रतिष्ठान सोसायटी, पुणे या ट्रस्टच्या 
नावामध्ये खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.३४/तांशि-४, 


अ. संस्थेचे नाव व डीटीई कोड ट्रस्टचे सध्याचे नाव । ट्रस्टचे सुधारित नाव 


a डा.डी.वाय.पाटील इन्स्टिट्यूट डॉ.डी.वाय.पाटील डॉ.डी.वाय.पाटील 
ऑफ टेक्नॉलॉजी, पिंपरी, पुणे विद्या प्रतिष्ठान युनिटेक सोसायटी, 
२ | डा.डी.वाय.पाटील इन्स्टिट्यूट सोसायटी, पुणे. पुणे. 
ऑफ फार्मास्युटीकल सायन्सेस 
अन्ड रिसर्च, पिंपरी, पुणे 


३ | डा.डी.वाय.पाटील इन्स्टिट्यूट 
ऑफ मॅनेजमेंट अँन्ड रिसर्च, 

पिंपरी, पुणे 

४ | Sharada इन्स्टिट्यूट 
ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड 
कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी, ताथवडे, पुणे 
५ | डा.डी.वाय.पाटील बी-स्कूल, 
ताथवडे, पुणे 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०९१३१५३६३९०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER AND. 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64 


d138630b9c76ae7a2, 
D h a I Uu [| ka [| pseudonym=31CA7ED219B337702778F999599C5B0A61B033A1 
rialNumber=FCF7172A73579B34FA622983D8FB647780FBEF1D3 
bar Dharurk. 


5A1CA975955EB9193F3F800, jay 
Date: 2021.07.13 13:21:49 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 
३ संचालक, महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई. 
४ कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रश्ञास्र विद्यापीठ, लोणेरे 
५ कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
६ प्राचार्य, संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१. 
८ सहाय्यक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक, भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 
९ विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्श्युरन्स बिल्डिंग, दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
१० निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


